“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साठीच्या 
एकछत्र योजनेंतर्गत पुरातत्व विभागास 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.४६४ (भाग-१/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २९ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. 
संकिर्ण-८२२२३/प्र.क्र.४६४(भाग-१)/सां.का.४, १२ डिसेंबर, २०२३ 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय, क्र. 
स्मारक-२०२३/प्र.क्र.३०१/सां.का.३, दि.१४ फेब्रुवारी, २०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपर्निर्दिष्ट क्र. १ येथील दिनांक १२ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये 


खालीलप्रमाणे अंशत: बदल करण्यास या शासन शुध्दीपत्रकान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय - “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साठीच्या एक छत्र योजनेंतर्गत राज्यातील विविध 
राज्य संरक्षित स्मारकांचे जतन करण्याकरीता खालीलप्रमाणे एकुण रुपये १७,३५,४४,२१३/- (रुपये 
सतरा कोटी पस्तीस लक्ष चव्वेचाळीस हजार Vaal तेरा फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कामांचा तपशिल रक्‍कम रुपये 
छि कोट टेकडी, तेर, जि.धाराशिव १३,३८,६४,०३६/- 
२ | देवी मंदिर, किल्लारी, ता.औसा, जि.लातूर १,६७,४१,८२५/- 
स्तूप (वेत्यगृह), तेर, ता.जि.धाराशिव २,२९,३८,३५२/- 
एकूण रुपये | १७,३५,४४,२१३/- 


या ऐवजी 


शासन निर्णय - “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साठीच्या एक छत्र योजनेंतर्गत राज्यातील विविध 
राज्य संरक्षित स्मारकांचे जतन करण्याकरीता खालीलप्रमाणे एकुण रुपये १७,७२,०७,७१२/- (रुपये 
सतरा कोटी बहात्तर लक्ष सात हजार Ua! बारा फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कामांचा तपशिल रक्‍कम रुपये 
Es | कोट टेकडी, तेर, जि.धाराशिव १३,७५,२७,५३५/- 
२ | देवी मंदिर, किल्लारी, ता.औसा, जि.लातूर १,६७,४१,८२५/- 
३ | स्तूप (चेत्यगृह), तेर, ता.जि.धाराशिव २,२९,३८,३५२/- 
एकूण रुपये | १७,७२,०७,७१२/- 


असे वाचावे 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.४६४ (भाग-१)/सां.का.४ 


०२. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३२९१४२१५८६६२३ असा 
आहे. हा आदेड़ा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by MAHESH KISAN WAVHAL 

M A H F S H K| SA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a5f6330d58102c34226358d9eb88eeaac7 5f0fd9db44b648f 
¢5f6dc90d3ca6a2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=495C75B4C173C81F308BD63A1B33A5DA4EA131ED1 
82D44EA1B502AB4662E9810, cn=MAHESH KISAN WAVHAL 


Date: 2024.03.29 14:31:20 +05'30' 


(महेश किसन वाव्हळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) तथा अध्यक्ष कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उप सचिव (सां.का.३, ४ व अर्थसंकल्प ) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक 

कार्य विभाग, मंत्रालय 

संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, मुंबई 


. संचालक, पुरातत्व व वस्तु संग्रहालये संचालनालय, मुंबई 

. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मुंबई 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


१०. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

११. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१२. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१४. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


